Fel] 


राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. 
पीडब्ल्युसी कंपनीस दि.२०.१२.२०१९ ते 
दि.१९.०२.२०२० या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनळ रिट पिटीशन क्र. २११०/२०१४ वरील 


दि.१३.०८.२०१४, दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६, 
दि.३०.११.२०१६, दि.१४.१२.२०१८, दि.११.०२.२०१९ व दि.०४.०३.२०१९ रोजीचे 
आदेशा. 


. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनळ रिट पिटीठन क्र. ५३९/१९८६ वरील 


दि.२४.०७.२०१५ रोजीचा न्यायनिर्णय. 


. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांच्या दरम्यान 


झालेला करार दि.१७.११.२००९. 


. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्र.9॥१७)-मातंस ०८०/४/२०१४- 


O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 


. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.१४.११.२०१९ 


व दि.११.१२.२०१९. 


. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. )92/१७/६१६२/०७७॥ 


Camera (2.5॥॥)/७७/१९, दि.२०.१२.२०१९. 


७. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली., यांचे दि.०९.०३.२०२० रोजीचे पत्र. 
८. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीव्ही 


यस्तावना :- 


प्रकल्प/ ७७/२०१९, दि.१४.१०.२०२०. 


लिओनार्ड झेविअर वल्दारीस व इतर यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांचेविरुध्द मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र.२११०/२०१४ दाखल केली आहे. मा. उच्च 


न्यायालयाने विषयांकीत याचिकेमध्ये दि.१३.०८.२०१४, दि.२४.०२.२०१६, दि.३०.११.२०१६, 
दि.१४.१२.२०१८, दि.११.०२.२०१९ व दि.०४.०३.२०१९ रोजी आदेश पारित केले आहेत. मा. मुंबई 
उच्च न्यायालयाने पोलीस कोठडीतील मृत्यु रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमधील 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/पोल-३ 


प्रत्येक कॉरीडॉर, रुम व लॉकअप यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत आदेशित केले आहे. 
तसेच डि.के.बसू व इतर यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पश्चिम बंगाल राज्य आणि इतर 
यांचेविरुध्द क्रिमीनळ Re पिटीठान क्र.५३९/१९८६ या प्रकरणी दि.२४.०७.२०१५ रोजी निर्णय 
दिला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणेबाबत 
निदेश दिलेले आहेत. 


गृह विभाग, शासन निर्णय दि.११.१२.२०१९ अन्वये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पोळीस महासंचाळक 
कार्यालयाने दि.२०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे.पीडब्ल्युसी या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केळी असून 
सदर कंपनीस कार्यादेश देण्यात आले. त्यानुसार मे. पीडब्ल्युसी या सल्लागार कंपनीच्या १ वरीष्ठ 
सल्लागारास व १ सल्लागारास नियुक्‍त करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच अपर पोलीस 
महासंचालक (नि. व. स.) यांनी दि.१७.०३.२०२० च्या पत्रान्वये मे.पीडब्ल्युसी या सल्लागार कंपनीचे 
माहे डिसेंबर २०१९ ते माहे फेब्रुवारी २०२० पर्यंतचे काम समाधानकारक असल्याचे कळविले आहे. 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ळी. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती 
केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. या 
कंपनीने राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणुन 
दि.२०.१२.२०१९ ते दि.१९.०२.२०२० या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाचे देयक उपरोक्त 
संदर्भाधीन H.0 येथील नमूद दि.०९.०३.२०२० च्या पत्रान्वये सादर केले आहे. त्यानुसार सदर 
देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन नणंय निर्णय :- 


राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय 
दि.०९.०५.२०१९ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने 
दि.२०.१२.२०१९ ते दि.१९.०२.२०२० या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी 
खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.१२,३८,२९२/- 
(अक्षरी रुपये बारा लाख अडतीस हजार दोनशे ब्याण्णव फक्त) इतक्या रकमेची देयके 
मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/पोल-३ 


Police Station CCTV Project (2001 Dec 2019 - 19th Feb 2020) 


Applicable 
Man Month Depl fi oe ae Total 
Period Resource Name Designation Rate-new (Per ee (INR) for Applicable GST @ 18% Total (INR) 
(INR) teas aie Amount (INR) 
mentioned 
period 
a Cc aa E F G=E*F H 1=18% OF H J=I+H 
Surendra Shukla Senior Consultant 2,77,200 100% 2,77,200 
20th Dec 
2019 - 19th 524,700 94,446 6,19,146 
Jan 2020 Priyenuj Piyush Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
Surendra Shukla Senior Consultant 2,77,200 100% 2,77,200 
2oth Jan 
2020 - 19th 5,24,700 94,446 6,19,146 
Feb 2020 Priyenuj Piyush Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
TOTAL 12,38,292 


अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.४ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 
येत आहे. 


ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.४ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या 
प्रमाणात प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र.७ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्‍कम 
देण्यात येत आहे. सदर रकमेमध्ये दि.२०.१२.२०१९ ते दि.१९.०२.२०२० या कालावधीसाठी 
१८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम 
अदा केली आहे असे निदर्शनास आल्यास sail जादा रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून 
समायोजीत करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या 


“मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (00) १०९ जिल्हा पोलीस, (00) (०१) जिल्हा पोलीस बल 
(२०५५०१६८) (दत्तमत) (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाळील १३ कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाली 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७८/२०२१/व्यय-७, 


दि.१८.०३.२०२१ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/पोल-३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३११९५००३३४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RupaliSanjog Sc eden 


:4b1adc430443efecS5f07e98d 


serialNumber=5cb43a03d973ff96aabbf02a74864a468 1 399fe663d8fbd 
a a [ e 0441a596beb3acdd, cn=Rupali Sanjog Kabare 


Date: 2021.03.31 19:56:32 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 

८. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), Te विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती / पोल-३. 


मय 2k 2k 2 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


